कृषि आयुक्तालय व अधिनस्त क्षेत्रीय 
कार्यालयांतील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवडमंडळाच्या 
कक्षेतील गट-ब (अराजपत्रित) गट-क व गट-ड 
संवर्गामधील पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता निवड 
समित्या स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- कृषिआ-१०२२/प्र.क्र.१९१/१६-अओ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जुले, २०२२. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:प्रानिमं१२१६/(प्र.क्र.१२१६)/१३-अ, 

दिनांक १३ जून, २०१८. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र.कृषिआ-१०२१/प्र.क्र.२५१/१६अे, 
दि.२७.०९.२०२१. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, प्रानिमं १२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, 
दि.०४.०५.२०२२ 

४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/आस्था-४/प्र.क्र.२८/ससेवा भरती/२४३७९/२०२२, 
दि.१२.०७.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कार्यकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
कार्यकक्षेबाहेरीळ) नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित, गट-क आणि गट-ड 
संवर्गातील पदभरतीच्या कार्यपध्दतीबाबतचे संदर्भ क्र.१ येथील दि.१३.०६.२०१८ व अन्य संबंधित 
शासन आदेशा अधिक्रमीत करुन याबाबतच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.३ येथील सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दि.०४ मे, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
तद्नुषंगाने या शासन निर्णयातील अनु.क्र. १ (ब) व (क) येथे नमूद केल्यानुसार कृषि आयुक्तालय व 
अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरीलण गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने 
भरण्यासाठी प्रादेशिकस्तरीय व राज्यस्तरीय निवड समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कृषि 
आयुक्तालयाने शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार या विभागाचे संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
आदेशा अधिक्रमीत करुन खालीलप्रमाणे आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेठा :- 
कृषि आयुक्तालय व अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या 
कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ-१०२२/प्र.क्र.१९१/१६-ओ 


संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे निवड समित्या स्थापन करण्यात येत 
आहेत:- 


प्रादेशिक निवड समिती 
अ.क्र. | पदनाम समितीतील पद 
।१___ विभागीय कृषि सहसंचालक अध्यक्ष 
मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 
अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी, गट-अ (गट-अ मधील सदस्य 
अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास गट-ब राजपत्रित 
अधिकारी) 
४. महिला अधिकारी, गट-अ/गट-ब (सर्वसाधारण सदस्य 
प्रवर्ग) (उपरोक्‍त अनु.क्र.२,३ व ५ नुसार महिला 
अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास) 
५ प्रशासकीय अधिकारी (संबंधित विभागीय कृषि सदस्य सचिव 
सहसंचालक कार्यालय) 
राज्यस्तरीय निवड समिती 
अ.क्र. पदनाम समितीतील पद 
।१____ आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे अध्यक्ष 
मागासवर्गीय प्रतिनिधी, गट-अ सदस्य 


अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी गट-अ(गट-अ मधील अधिकारी । सदस्य 
उपलब्ध होत नसल्यास गट-ब राजपत्रित अधिकारी) 


४ महिला अधिकारी, गट-अ/गट-ब (सर्वसाधारण Wart) सदस्य 
(उपरोक्त अनु.क्र.२,३ व ५ नुसार महिला अधिकारी 
उपलब्ध न झाल्यास) 

4 प्रशासकीय अधिकारी (आस्था-४), कृषि आयुक्तालय, पुणे | सदस्य सचिव 


2. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२११२०२३१६४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 
Deshmukh 
Date: 2022.07.21 12:06:58 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ-१०२२/प्र.क्र.१९१/१६-ओ 


२. सह संचालक, (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

४. सर्व संबंधित अधिकारी 

५. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवड नस्ती/१६-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


